महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथारीटीस 
सहायक अनुदान मंजूर व वितरीत करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक: एमसीझेडएमए २०१७/प्र.क्र.१५८ /तां क-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,. 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: 30 जानेवारी, २०१८. 


वाचा - १) शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं- २०१७ / प्र.क्र.९४ / अर्थ-३ दिनांक-३० जून, २०१७. 
२) शासन निर्णय पर्यावरण विभाग क्र.एमसीझेडएमए-२०१७/प्र.क्र.१५८/तां.क.४, दि.३०जानेवारी, २०१८. 
शासन शुद्धीपत्रक- 


उपरोक्त संदर्भ क्रमांक-२ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक-२ मधील “अनु क्रमांक of व ०९ येथे नमूद 
केलेली रक्‍कम रू.३.२० कोटी याऐवजी रक्‍कम रू.२.८० कोटी” असे वाचावे. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०१३०१५२५४४७३०४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Manohar Ramchandra ००० 


Ba nd atte seria Number=bb7b9a28cd6d8e2b 1fa8f60d210258464e6ece204d02617fbb7ed 
6be3db6752c, cn=Manohar Ramchandra B 


Date: 2018.01.30 15:29:38 +05'30 


( मनोहर बंदपटे ) 
अवर सचिव, पर्यावरण विभाग 

प्रत- 

१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा व हकदारी/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

२. अध्यक्ष, महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी तथा अ.मु.स., पर्यावरण विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
३. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अँथॉरिटी, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

४. मा. मंत्री (पर्यावरण) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. राज्यमंत्री (पर्यावरण) यांचे खाजगी सचिव 

६. संचालक, लेखा व कोषागरे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. वित्त विभाग, व्यय-१६/अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई. 

qo, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. सर्व कार्यासने, पर्यावरण विभाग, 

१२. निवड नस्ती, पर्यावरण विभाग, मुंबई 


